धर्मादाय आयुक्तांच्या प्रशासनिक कामकाजात 
सुधारणा करण्याकरिता श्री.रत्नाकर गायकवाड, 
माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय 
समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत तसेच समितीमध्ये 
अन्य चार सदस्यांचा समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएचसी १११८/(प्र.क्र.१९२/१८)/कार्या-१७. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ जून, २०१९ 


वाचा:- शासन निर्णय क्र.सीएचसी १११८/(प्र.क्र.१९२/१८)/कार्या-१७,दिनांक १२.११.२०१८. 


प्रस्तावना : 

राज्यातील सार्वजनिक न्यासांना सहाय्य व धर्मादाय संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धर्मादाय 
आयुक्तांच्या कामकाजात प्रशासनिक सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने अनेक परिवर्तनशील पावळे उचलणे 
आव्यक असल्याचे निदर्शनास आल्याने, या संदर्भात आवश्‍यक त्या शिफारशी करण्यासाठी 
श्री. रत्नाकर गायकवाड, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन 
दि. १२.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये उच्चस्तरीय अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. सदर मुदत 
दि. ११.०२.२०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तसेच, श्री.राजेंद्र द. सावंत, विधि सल्लागार नि सहसचिव 
यांची विधि व न्याय विभागाच्या आस्थापनेवरुन मुख्य जिल्हा सत्र न्यायाधीश, सातारा या पदावर बदलीने 
नियुक्‍ती झाली असल्याने, त्यांच्याऐवजी अन्य सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची, त्याचप्रमाणे सदर 
समितीवर अतिरिक्‍त २ सदस्य नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
वरील पार्श्वभूमीवर संदर्भाधीन दि. १२.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या 
उच्चस्तरीय अभ्यास समितीसंदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहेत:- 


१ आपला अहवाल सादर करण्यासाठी vad समितीला देण्यात आलेली तीन महिन्यांची 
मुदत दि. ११.०२.२०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे. सदर पार्श्वभूमीवर अहवाल सादर 
करण्यास उक्त समितीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

2) उक्त समितीचे सदस्य, श्री.राजेंद्र द. सावंत, विधि सल्लागार नि सहसचिव यांच्याऐवजी 
श्री. स.श.अडकर, विधि सल्लागार नि सहसचिव (कार्यासन १/धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाची 
आस्थापना) व श्री. अ. इया. Harel, विधि सल्लागार नि सहसचिव (कार्यासन १५ / महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी १११८/(प्र.क्र.१९२/१८)/कार्या-१७ 


सार्वजनिक न्यास विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०) यांचा उच्चस्तरीय अभ्यास समितीचे 


Ward म्हणून समावेश करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३) अँड.श्री.गणेश धनंजय अभ्यंकर, नागपूर व AS ES भगवान बाभुळकर, नागपूर यांचा 
संदर्भाधीन दि.१२.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय 
अभ्यास समितीचे सदस्य म्हणून समावेश करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. हा 


शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०११२०७२६६७१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kamini R Pilankar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 

100032, st=Maharashtra, 
475eb26788ae32a45d13 


Kamini R 
Pilankar 


कार्यासन अधिकारी 


मा. राज्यपाल यांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा. राज्यमंत्री, विधि व न्याय विभाग यांचे खाजगी सचिव 

धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

श्री.रत्नाकर गायकवाड,माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

अँडव्होकेट श्री.श्रीहरी अणे, माजी अधिवक्ता, महाराष्ट्र शासन, १२ ए, सागर संगीत, शहीद 
भगतसिंग मार्ग, कुलाबा, मुंबई ४००००५. 

श्री.एस.बी.सावळे, माजी धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, बंगला क्र. ५८/१, 
“कर्मयोग ”, लेडीज क्लब चौक, सिव्हील लाईन्स, नागपूर ४४०००१. 


. श्री.भरत प. व्यास, धर्मादाय उप आयुक्त, धर्मादाय आयुकत कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 


९. श्री.अमित चंद्रा,एटीई चंद्रा फाऊंडेशन,इन कॅपिटल अँडव्हायझर्स इंडिया प्रायव्हेट लि., 


qo. 


99. 


294, २रा मजला, फ्रीप्रेसहाऊस, नरीमन पॉइंट, मुंबई ४०००२१. 

श्री. राजेश कडाकीया, कडाकीया असोसिएटस्‌,मुंबई, आर.एस. कडाकीया अँड कं., १, 
चंदन निवास, अंधेरी जिमखान्याच्या मागे, विशाळ हा5ळसमोर, सर एम. व्ही. रोड ला 
लागून, अंधेरी (Td), मुंबई ४०००६९. 

डॉ. मिलींद अंतानी,भागीदार, निशिथ देसाई असोसिएटस्‌, ९३बी, मित्तल कोर्ट, नरीमन 
पॉइंट, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी १११८/(प्र.क्र.१९२/१८)/कार्या-१७ 


१२. श्री.सुहैल नाथानी, व्यवस्थापकीय भागीदार, ईकॉनॉमिक अँड लॉ प्रॅक्टीस, अँडव्होकेटस्‌ 
अँड सॉलीसिटर्स,१०९,ए विंग, दलामल टॉवर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई ४०००२१. 

१३. श्री.विवेक सावंत, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहावा 
मजला, ए विंग, आयसीसी ट्रेड टॉवर, सेनापती बापट मार्ग, पुणे. 

१४. श्री.गिरीश सोहोनी, प्रेसिडेंट अन्ड मॅनेजींग ट्रस्टी ऑफ बायेफ डेव्हळपमेंट रिसर्च 

फाऊंडेडान, बायेफ भवन, डॉ.मनीभाई देसाई नगर,एनएच ४ बायपास, माई मंगेशकर 
हॉस्पीटल जवळ, वारजे, पुणे ४११०५८. 

१५. श्री.धीरु भाई मेहता, अध्यक्ष, कस्तुरबा हेल्थ सोसायटी, 309/302, गोरा गांधी, 3 लॅबर्नन 
रोड, गामदेवी, मुंबई ४०० ००७. 

१६. डॉ.आनंद बंग, सल्लागार, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१७. श्री.राजेंद्र द. सावंत,विधि सल्लागार नि सहसचिव (कार्यासन १ व १५, विधि व न्याय 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८. श्री. स.श.अडकर, विधि सल्लागार नि सहसचिव (कार्यासन 9), विधि व न्याय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ . 

१९. श्री. अ. इया. कलोती, विधि सल्लागार नि सहसचिव (कार्यासन १५), विधि व न्याय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२०.श्री.रा.बा.घाडगे,सहसचिव (कार्यासन १७, विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२१. अँड. श्रीगणेश धनंजय अभ्यंकर, ७ ए, मॉडर्न सोसायटी, छत्रपती नगर, वर्धा रोड, 
नागपूर. 

२२. अँड. राहुल भगवान बाभुळकर, प्लॉट नं. ३१, अंबाझरी, घाटे हॉटेलजवळ, 
अंबाझरी लेआऊट, नागपूर-३३ . 

२३. श्री.यश किरकिरे,सल्लागार, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२४. श्री.सौरभ कानडे, सल्लागार, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२५. कार्यासन १७-संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


